सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मूळ शाखा, उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांच्या कार्यालयासाठी ई- 
फायलींग कामकाजाकरीता हायस्पीड स्कॅनर्स 
खरेदी करण्याच्या रु.९,४२,०००/- इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र.४९/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- १) सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
लेखा/३६८/००॥, दिनांक ३०.०६.२०२३. 
२) समक्रमांकाचे झासन पत्र दिनांक २१.०८.२०२३. 
३) सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
लेखा/५०१९ (WA), दिनांक २९.०८.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या कार्यालयासाठी ई- 
फायलींग कामकाजाकरीता हायस्पीड स्कॅनर्स खरेदीकरीता संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रस्ताव शासनास सादर 
केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले आहेत. संदर्भ क्र. २ 
अन्वये सुधारीत specification प्रमाणे हायस्पीड स्कॅनर खरेदीचा प्रस्ताव सादर करण्यास कळविण्यात आले 
होते. त्यानुसार सदर कार्यालयाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये सुधारीत 9080108015 प्रमाणे हायस्पीड स्कॅनर 
खरेदीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. यानुषंगाने सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मूळ शाखा, उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांच्या कार्यालयासाठी ई-फायलींग कामकाजाकरीता हायस्पीड स्कॅनर्स खरेदी करण्याच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या कार्यालयासाठी ई- 
फायलींग कामकाजाकरीता हायस्पीड स्कॅनर्स खरेदी करण्याच्या रु.९,४२,०००/- (अक्षरी रु. नऊ लक्ष 
बेचाळीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


2. संगणक सामग्री खरेदीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 
अ.क्र. संगणकसामपम्री _ संख्या | दर एकूण किंमत 
i a | हायस्पीड स्कॅनर ०४ रु.२,३५,५००/- रु.९,४२,०००/- 
३. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४.०८.२०१७ व 


०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२३/प्र.क्र.४९/का. ०७ 


४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी व न्याय 
विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या लेखाशिर्षाखाली १७ 
संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 
ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 

भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ 
मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२५१५०७५२१६१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 

IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e6: 


6ef027afaf311b73f55b93d66802f7572a95024328e2 


LALLU MORE याळ 
(नंदकिशोर ल. AR) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 

प्रति, 
. सरकारी वकीलांचे कार्यालय, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई-३२. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 

रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 

रोड, के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
१०. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती/का. ७ 


०८ WwW A) oO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


